सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता इको 
टास्क फोर्स बटालियन (२४०६ ॥२११ 
लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१४/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५.१२.२०२१. 
वाचा:- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
क्रमांक कक्ष-१/ पी/यो/चाबाप्र/ प्र.क्र. ५७/(१९-२०)/१६३/२०-२१, दि. २.०८.२०२१. 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
क्रमांक कक्ष-१/ पी/यो/अ.स./ प्र.क्र. ०९/२०२१-२२, दि. ६.०८.२०२१. 
शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२१/प्र.क्र.१४/फ-११, दि. ९.०८.२०२१. 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


टर 


AN 
~ 


& 


o~ 
a 
na 


सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षात शासनाच्या महत्वाकांक्षी वृक्ष लागवडीच्या प्रकल्पासाठी इको 
बटालियनच्या माध्यमातून ४५ हेक्‍टर क्षेत्रावर लागवडपूर्व कामे करणे, vy हेक्‍टर क्षेत्रावर प्रथम वर्षीय कामे, 
१२७ हेक्‍टर क्षेत्रावर द्वितीय वर्षीय कामे, १६५ हेक्‍टर क्षेत्रावर तृतीय वर्षीय रोपवन कामे, १२५ हेक्‍टर क्षेत्रावर 
चतुर्थ वर्षीय कामे व ६५ हेक्‍टर क्षेत्रावर पंचम वर्षीय रोपवन कामे तसेच इको बटालियनच्या सदस्यांकीरता 
सोई सुविधा, त्यांचे वेतन व भत्ते यासाठी सन २०२१-२२ करिता रु.१५००.०० लक्षचा चाळू बाब प्रस्ताव संदर्भ 
क्र. ३ येथील पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी सादर केला आहे. 


२. कोविड-१९ च्या महामारीमुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील 
परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना, झासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २४.६.२०२१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या go टक्के 
निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधिन राहून विभागाने नियोजन करावयाचे आहे. त्यानुसार प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये 
विभागातील योजनांकरिताचा नियतव्यय ६० टक्केच्या मर्यादतेत निश्‍तिच करून, त्याबाबतचा तपशील 
सादर HIS आहे. त्यानुसार सन २०२१-२२ करिता इको टास्क फोर्स बटालियन (२४०६ A299) या 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रू.१५००.०० लक्ष या नियतव्ययापैकी रू. ९००.०० लक्ष 
नियतव्यय निश्चित केलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१४/फ-११ 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १, २व ६ चे परिपत्रक व शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांच्या काळावधीसाठी (डिसेंबर, २०२१ पर्यंत) अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरण/ 
खर्चाची मर्यादा ७५ % इतकी विहीत करण्यात आली आहे. मात्र २१-पुरवठा व सामूग्री, २६-जाहिरात व 
प्रसिध्दी, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), ३२-अंशदाने व ३३-अर्थसहाय या बाबींसाठी वित्त विभागाची 
मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. तसेच कार्यक्रम खर्चासाठी ५०% इतक्या मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. मात्र कार्यक्रम खर्चाची वर्ष अखेरची मर्यादा ६०% इतकीच राहील, असे नमूद केले आहे. 


४. शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ अन्वये सदर योजनेंतर्गत ५०-इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत १०% 
(रु.१५०.०० लक्ष) निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. वित्त विभागामार्फत सद्य:स्थितीत सदर 
योजनेकरिता ५०-इतर खर्च उदिष्टांतर्गत ५०% निधी बिम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आले आहे. सबब, 
उर्वरित निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात वन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “इको टास्क फोर्स 
बटालियन (२४०६ ॥२११)” योजनेकरिता रु.१५००.०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
त्यापैकी ५०-इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत ४० % (रु. ६००.०० wat) निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार, विहीत अटी व शर्तीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत 
करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि 
अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२१-२२ मध्ये सदर योजनेंतर्गत 
वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


४. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२१-२२ करीता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणाली व्यतिरिक्त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. 


५. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदी व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१४/फ-११ 


६. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


७. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र. सी-०७ 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन (राज्य) योजनांतर्गत योजना 

११० वन्य जीव संरक्षण 

इको टास्क फोर्स बटालियन (००(२६) (२४०६ A) 

५०- इतर खर्च 


८. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दि. ६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ व दि. १४.१०.२०२१ रोजीचे 
परिपत्रक व शासन निर्णय तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र/ २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनिमय, भाग-२ दि. १४.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥१/१59॥॥॥9.90९.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१५१२५२३५५७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ -- er क आदेशानुसार = चं 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने 
RAVIKIRAN co 
१45957 
2.5.4.20=d399ba42648ff6007bc88b201ae47aa7d8a80a09e22cffd4c08887e4e01ce 
080, postalCode=416519, st=-MAHARASHTRA, 
A B A | V F KA R serialNumber=b752370b557d0a3e58b4b069230bc54f6a13d04798d2ee7a3f1c7dc 
565527 1c, cn=RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


Date: 2021.]2.1§ 12:54:47 +05'30" 


(रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
DN: c=IN, o=Personal, 
bb348b74c34d5cdc104457bb077cbbab2753fda9961368879318tfb2 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य ,नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. मुख्य वनसरंक्षक ( प्रादेशिक ), औरंगाबाद. 
४. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व 2, मुंबई व नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई४०० ०३२. 
७. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 
८. वित्त विभाग, व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. कार्यासन अधिकारी, फ-१, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवडनस्ती फ-११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


